कामगार उप आयुक्त, गट-अ संवर्गातील 
अधिकाऱ्यांची दिनांक ०१.०१.२०२१ 
रोजीची अंतिम सेवा ज्येष्ठता यादी. 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः ज्येष्ठता-२०२१/प्र.क्र.२४८/कामगार-८ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: ०८ डिसेंबर, २०२१ 


वाचा:- 
१. सामान्य प्रशासन विभाग अधिसूचना दि.२१.०६.२०२१. 
२. शासन निर्णय क्रमांक ज्येष्ठता-२०२०/प्र.क्र.३४/काम-८, दिनांक २१.०१.२०२१. 
३. कामगार आयुक्त यांचे पत्र क्र.आस्था/१२२१/से.ज्ये./काउआ/कार्या-२/८०४, दि.२२/११/२०२१. 


शासन निर्णय:- 

उद्योग ऊर्जा व कामगार विभाग, शासन निर्णय क्रमांक:-ज्येष्ठता-२०२०/प्र.क्र.3४/काम-८, दिनांक 
29.09.2029 अन्वये कामगार उप आयुक्‍त, गट-अ या पदावरील अधिकाऱ्यांची दिनांक ०१.०१.२०२० रोजीची 
अंतिम सेवा ज्येष्ठता यादी प्रसिध्द करण्यात आली होती. तथापि, दिनांक ०१.०१.२०२० ते दिनांक ३१.१२.२०२० या 
कालावधीत सहायक कामगार आयुक्त संवर्गातुन कामगार उप आयुक्‍त, गट-अ संवर्गात पदोन्नती झाली नसल्याने 
कामगार उप आयुक्त या संवर्गातील दिनांक 09.09.2029 रोजीची हंगामी सेवाज्येष्ठता यादी प्रसिध्द न करता 
दिनांक ०१.०१.२०२० रोजीची अंतिम सेवाज्येष्ठता यादी ही दिनांक ०१.०१.२०२१ रोजीची अंतिम सेवाज्येष्ठता यादी 
म्हणून प्रसिध्द करण्यात येत आहे. ही सेवा ज्येष्ठता यादी प्रसिध्द करताना प्रतिवर्षी १ जानेवारी हा आधारभूत 
दिनांक मानण्यात आलेला आहे. 
२. महाराष्ट्र नागरी सेवा (ज्येष्ठतेचे विनियम) नियमावली, २०२१ मधील तरतुदीनुसार कामगार उप आयुक्‍त 
संवर्गातील दिनांक ०१.०१.२०२० या वर्षातील अंतिम सेवाज्येष्ठता यादीमधील दिनांक ०१.०१.२०१९ ते दिनांक 
३१.१२.२०१९ या कालावधीतील सेवानिवृत्ती, निधन, पदोन्नती, राजीनामा इ. कारणामुळे कार्यरत नसलेल्या 
कामगार उप आयुक्त संवर्गातील अधिका-यांची नावे वगळून शासन निर्णय दि.२१.०१.२०२१ अन्वये प्रसिध्द 
करण्यात आलेली कामगार उप आयुक्त संवर्गाची दि.०१.०१.२०२० रोजीची अंतिम सेवाज्येष्ठता यादी ही दिनांक 
०१.०१.२०२१ रोजीची अंतिम सेवाज्येष्ठता म्हणून प्रसिध्द करण्यात येत आहे. 
३. सदरहू अंतिम सेवा ज्येष्ठतासूची मा.उच्च न्यायालयाने याचिका क्रमांक २७९७/२०१५ वर दिनांक 
०४.०८.२०१७ रोजी दिलेल्या निर्णयाविरोधात मा. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल विशेष अनुमती याचिका क्रमांक 
२८३०६/२०१७ च्या अधिन राहुन प्रसिध्द करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांक: ज्येष्ठता-२०२१/प्र.क्र.२४८/कामगार-८ 

४. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२११२०८१७५११०८८१० असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


SHASHAN K RCA adi by SHASHANK TUKARAM 


DN: CN = SHASHANK TUKARAM CHAVAN, C = 
(0 IN, S = Maharashtra, O = GOVERNMENT OF 
TU KA RAM H AVAN MAHARASHTRA, OU = INDUSTRIES ENERGY 
AND LABOUR DEPARTMENT 
Date: 2021.12.09 10:49:28 +05'30' 


(21h चव्हाण) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


१. कामगार आयुकक्‍तकामगार , भवन, वांद्रे- कुर्ला संकुल,वांद्रे (पूर्वी मुंबई-४०० ०५१. 
२. सर्व संबंधित अधिकारी-व्दारा ,कामगार आयुक्त ,मुंबई 
३. निवड नस्ती कामगार८- 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


झासन निर्णय क्र.सेवाज्ये-२०२१/प्र.क्र.२४८/कामगार-८, दिनांक ०८ डिसेंबर, 2029 सोबतचे प्रपत्र 


संवर्गाचे नाव:- कामगार उप आयुक्‍त, गट-अ 
वेतनश्रेणी:- S-23 : ६७७००-२०८७०० 


दि.०१.०१.२०२१ रोजीची अंतिम ज्येष्ठतासूची 


अ. । ज्येष्ठ नांव नियुक्तीचा | जन्मदिनांक | प्रवर्ग । प्रत्यक्ष रुजू | fe पैवानिवित्ती क्षणिक शेरा 

क्र. क्रमांक मार्ग (दिनांक- दिनांक दिनांक अर्हता 
महिना-वर्ष) 

वि श्रीम.एस.एस.लोखंडे । पदोन्नती | २४.०५.१९६९ | अ.जा. । १५.०९.२०१२ | १४.०९.२०१२ | ३१.०५.२०२७ | बी.ए.(इका | दि.२८.१.२०२१ 

रोजी अपर 

कामगार 

आयुक्‍त पदावर 

पदोन्नती. 

२ २ श्री.वि.श.देशापांडे पदोन्नती | ०३.०१.१९६३ | स.सा. | ३१.०५.२०१६ | ३१.०५.२०१६ | 39.09.2029 | बी.काम,एम.ए | दि.२८.१.२०२१ 

ल.सी रोजी अपर 

कामगार 

आयुक्‍त पदावर 

पदोन्नती. 

(सेवानिवृत्त) 

३ श्री.जी.जे.दाभाडे पदोन्नती | ३०.०५.१९६३ | अ.ज. । ३१.०५.२०१६ | ३१.०५.२०१६ | ३१.०५.२०२१| एम.कॉम सेवानिवृत्त 

४ श्री. व्ही.सी.पनवेळकर | पदोन्नती | १७.०४.१९६३ | स.सा. । ०१.०६.२०१८ | ०१.०६.२०१८ | ३०.०४.२०२१ | बी.कॉम,एम.ए। सेवानिवृत्त 
स.डब्ल्यू 

4 4 श्री. एस.बी.पोळ पदोन्नती | २२.०१.१९६७ | अ.जा. | ०१.०६.२०१८ | ०१.०६.२०१८ | 39.09.2024 | बी.ए.डिप्ळोमा कार्यरत 
इन लेबर लॉ 
अँण्ड लेबर 
वेलफेअर 

६ ६ श्री. वि. रा.पानबुडे । पदोन्नती | १८.०७.१९६३ | अ.जा. | ०५.०६.२०१८ | ०१.०६.२०१८ | ३१.०७.२०२१ | बी.एस.सी,बी. | सेवानिवृत्त 
ए.,एम.बी.ए. 


शासन निर्णय क्रमांकः ज्येष्ठता-२०२१/प्र.क्र.२४८/कामगार-८ 


७ ७ श्री. भा.मा.मोरडे पदोन्नती | ०५.०२.१९६९ | स.सा. | ०१.०६.२०१८ | ०१.०६.२०१८ | २८.०२.२०२७। बी.एस.सी कार्यरत 
(अँग्री), 
एल.एल.बी. 

८ ८ श्री. र.ग.इळवे पदोन्नती | १७.०७.१९६९ | PT. | ०१.०६.२०१८ | ०१.०६.२०१८ | 39.01.2029] बी.एस.सी, कार्यरत 
एम.एस. 
डब्ल्यू., 
एल.एल.बी. 

९ ९ श्री.सं.स.भोसले पदोन्नती | ०९.१०.१९६६ | स.सा. । १६.०९.२०१९ | १६.०९.२०१९ | ३१.१०.२०२४ | एम.एस.सी. कार्यरत 
(अँग्री) 

ia शती श्री.कि.वि.दहिफळकर | पदोन्नती | १०.०५.१९७१ | स.सा. | 98.08.2098 | १७.०९.२०१९ | ३१.०५.२०२९ | बी.एस.सी. कार्यरत 
(अँग्री) 

गि ण श्री. बी.व्ही.वाघ पदोन्नती | ०८.०५.१९६८ | स.सा. | १७.०९.२०१९ | १७.०९.२०१९ | ३१.०५.२०२६ | बी.एस.सी कार्यरत 
(अँग्री) 

१२ १२ श्री.प्र. ना.पवार पदोन्नती | ०१.०६.१९६७ | स.सा. | १७.०९.२०१९ | १७.०९.२०१९ | 39.04.2024] बी.एस.सी. कार्यरत 

SHASHANK DN: CN | SHASPIANK TUKARAM CHAVAN, C — IN, 


5 = Maharashtra, O = GOVERNMENT OF 


TUKARAM CHAVAN énotascunvesaruent को 


Date: 2021.12.09 10:49:57 +05'30" 


(ठाशांक चव्हाण) 
कक्ष अधिकारी,महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


